शासन आदेडा:- 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) या संवर्गातून निरीक्षक (गट-ब) 
या संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०२१-२२ च्या पदोन्नतीसूचीमधील 
खालील अधिकाऱ्यांना निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असून सदर पदोन्नतीनंतर, 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम 
निरीक्षक (गट-क) संवर्गातून निरीक्षक 
(गट-ब) या संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-२७२२/प्र.क्र.२४/ राउशु-१ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक:- १९ मे, २०२३. 


त्यांची त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या महसूली विभागामध्ये (स्तंभ ५ येथे) 


दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग वाटप महसूल | पदौन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
क्र विभाग पदस्थापना 
१ ? 2 8 
।१. | श्री. रवी रामचंद्र कोळसे अ.जा. | कोकण-२ ।महाड, जि.रायगड 
२.  श्री.सतिठा अनंत गावडे खुला कोकण-२ | भरारी पथक क्र.१, रायगड 
३. | श्री.किरण भिमसेन बिरादार | भ.ज. (क) पुणे पंढरपूर, जि.सोलापूर 
४. | श्री.योगेड रघुनाथ इ.मा.व. नाशिक ।अ-विभाग, नाशिक 
सावखेडकर 
५. श्री.विकास मुरलीधर खुला अमरावती । खामगाव, बुलढाणा 
पाटील 
६. | श्री.रावसाहेब जयराम इ.मा.व नाशिक । पाचोरा, जळगाव 
पाटील 
७. | श्री.नंदकिशोर गुणाजी इ.मा.व. | कोकण-१ । रत्नागिरी शहर 
कोकाटे 
८. | श्री. एस. ए. अजमिरे इ.मा.व नागपूर । अ-विभाग, नागपूर 
श्री. दिपक बाळकृष्ण सुपे अ.ज. पुणे फ विभाग, पुणे (श्री.जानराव यांच्या 
दि.३१.५.२०२३ रोजी सेवानिवृत्तीमुळे 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
la 0.) श्री.राजेंद्र धनराजजी SAG नागपूर । सीमा तपासणी नाका, रामटेक, 
बोलधने नागपूर. 
ie q.| श्री. राजेश माणिराव खुला पुणे मे.माणगंगा स.सा.का.लि., 
भापकर जि.सांगली. 
92.| श्री. शंकर आनंदराव खुला पुणे मे.अजिक्यतारा स.सा.का. 


पाटील 


सातारा. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७२२/प्र.क्र.२४/ राउशु-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग वाटप महसूल । पदोन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
क्र विभाग पदस्थापना 
१ र 2 & 7 
q3.| श्री. मोहन चंद्रभान मातकर | खुला । औरंगाबाद ।मे.औरंगाबाद पॅसिफिक ब्रेवरीज 
(मे.युनायटेड gation, छत्रपती 
संभाजीनगर 
१४. श्री. मधुकर रंगा राठोड वि.जा.(अ) पुणे ARM इथेनॉल प्रोसेसिंग 
लि., सातारा. 
१५. श्री. प्रमोद शंकर कांबळे अ.जा. | अमरावती | भरारी पथक, अकोला 
१६. श्री. रामदास आत्माराम खुला पुणे मे.प्रिव्हीलळेज  डिस्टीलरीज, 
काटकर सातारा 
१७. श्री. महेश वी. गायकवाड खुला पुणे फलटण, जि.सातारा 
१८.श्री.किशोर नानासाहेब भ.ज.(क) नाशिक ।मे.संगमनेर स.सा.का., 
गायकवाड अहमदनगर 
१९.| श्री. माधव संपत चव्हाण खुला पुणे भरारी पथक, सातारा 
२०.| श्री. मोहन डोमाजी पाटील । अ.जा. नागपूर ।भरारी पथक, वर्धा 
२१. श्री. नरेंद्र धनराजजी इ.मा.व नागपूर । भंडारा शहर 
बोलधने 
22.) श्री. अविनाडा वसंत घाटगे | खुला पुणे मे.गडहिंगळज स.सा.का. 
कोल्हापूर 
23.| श्री. एस. डी. मराठे खुला | औरंगाबाद ।मे.काल्सबर्ग इंडिया लि., 
छत्रपती संभाजीनगर. 
२४. श्री. अभिनंदन केरबा कांबळे । अ.जा. नागपूर ।राजूरा, जि.चंद्रपूर 
२५. श्री. सुरज रतनसिंग अ.ज. अमरावती । विभागीय भरारी पथक, 
दाबेराव अमरावती 
२६. श्री.संतोष अनंत पांचाळ इ.मा.व. | औरंगाबाद ।मे.पूर्णास.सा.का.लि., हिंगोली 
२७. | श्री.ए.ए.मेहिद्रकर इ.मा.व. | औरंगाबाद | मे.लोकमंगळ माऊली इंड 
लि.लोहार,जि.उस्मानाबाद 
२८. श्री.शैलेद्र गो. ठाकूर खुला नागपूर ।साकोली, जि.भंडारा 
२९.  श्री.ब.रा.पाटील खुला पुणे सांगली शहर 
२. सदर पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१) सदर पदोन्नती, निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने 
वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत, याच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 


२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७२२/प्र.क्र.२४/ राउशु-१ 


रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सा.प्र.वि./१६-ब यांच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार 
देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. 


३) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या स्वरूपातील 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यास नियमितपणाचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


४) निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु / प्रस्तावित नाही, 
याबाबतची खातरजमा आयुक्त, राउशु यांनी करावी. 


३. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


४. सदर AAMT बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


५. सदर पदोन्नतीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित 
विभागीय उप आयुक्त, राउशु यांनी करावी व तसे शासनास कळवावे. 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५१९१७५६१४४८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP GORAKHNATH 
DHAKANE ee 
(सं.गो.ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 
) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (आयुक्‍त, WTSI यांचेमार्फत) 
कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व 3, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


